राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या 
योजनेअंतर्गत wa संचालनालयास निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: रूसायो २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : 
(१) शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, दि. १७ डिसेंबर, २०१८ 


शुध्दिपत्रक :- 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या संचालनालयासाठी केंद्र व राज्य हिस्सा 
रु. २७,५०,००,०००/- एवढी तरतूद वितरित व आहरित करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ मधील “खरेदी व बांधकामाची 
मान्यता विद्यापीठ लेखा संहितेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावीत” या मजकुरा ऐवजी 
“खरेदी व बांधकामाची मान्यता विद्यापीठ / महाविद्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात 
यावीत” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/॥895$॥[9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०२११५४३७६००८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTH KHARAT 
SIDDHARTH = 
2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d954713c1ec2962a9ca9b9096431 
025632 1cfd24, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMI 
22c1b7¢1413e77554a8e64cbc60b74fb647 1605¢32acf8 


KHARAT वतीय त 
(सिध्दार्थ खरात) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 

१ 
२ 
३ 
toy 
षु 
& 


मा. राज्यपाळ तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई 
प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठ. 


-..> ८<>. *> *-> ६->- > 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रूसायो २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१४) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


